सन २०२१-२२ मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजनेच्या प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.१७६.१२ कोटी 
निधी वितरीत करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-२०२२/प्र.क्र.५२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २४ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ :- 
१. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. ७-३/२०२०-आरएफएस - 
॥, दि.१२ एप्रिल, २०२१. 
२. केंद्र शासनाच्या कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १७-४/२०२१-आरएफएस- 
॥, दि.१० मे, २०२१. 
३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८/१४-अ, दि. ८ जून, 
२०२१. 
४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकृसि-०६२१/प्र.क्र.१०४/१४-अ, दि.२६ जुले, 
२०२१. 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८/१४-ओ, दि. १९ 
जानेवारी, २०२२. 
६. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१८-१०/२०२०-आरएफएस- 
॥, दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ 
प्रस्तावना: 
केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.१० मे, २०२१ च्या पत्रान्वये, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेच्या 
प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची सन २०२१-२२ या वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र 
राज्यासाठी केंद्र हिछ्याचा रु.४०० कोटी नियतव्यय कळविला आहे. संदर्भाधीन दि. २६ जुले, 
२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेच्या प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या 
सन २०२१-२२ च्या रु. ५८९ कोटी रकमेच्या वार्षिक कृति आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२२ फेब्रुवारी, २०२२ च्या पत्रान्वये पहिल्या हप्त्यात राज्यास 
रु.२०० कोटी निधी वितरीत केला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.१५६ कोटी, अनुसूचित 
जातीसाठी रु.२४ कोटी व अनुसूचित जमातीसाठी रु.२० कोटी निधीचा समावेश आहे. 


वित्त विभागाने दि. १४.१०.२०२१ च्या परिपत्रकान्वये कार्यक्रम खर्चासाठीच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ५० टक्के निधी वितरित करण्यास प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत केळे 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-२०२२/प्र.क्र.५२/१४-ओ 


आहे. सदर तरतुदीतून सन २०२०-२१ मधील राज्य हिछ्याचा अवितरीत असलेला व केंद्र 
शासनाने सन २०२१-२२ या वर्षात खर्च करण्यास अनुमती दिलेला रु. ८५.८८ कोटी निधी 
संदर्भाधीन दि. ०८ जून, २०२१ व दि. १९ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
केलेला आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी मंजूर तरतूद व वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत केंद्र IAA रु.१५६ कोटी व राज्य हिउड्याचा रु.२०.१२ कोटी असा एकूण रु.१७६.१२ 
कोटी निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, 
त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 

१. सन २०२१-२२ करिता प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक घटक योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र SATA रु. १५६ कोटी (रुपये Val छपन्न कोटी फक्‍त) व राज्य 
हिळ््याचा रु. २०.१२ कोटी (रुपये वीस कोटी बारा लाख फक्त) असा एकूण रु. १७६.१२ कोटी 
(रुपये एकशऱी शहात्तर कोटी बारा लाख फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाळील सन २०२१-२२ करिताच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
केद्र राज्य 
मागणी क्र. डी-३ मागणी क्र. डी-३ 
२४०१ पीक संवर्धन २४०१ पीक संवर्धन 
११३ कृषि अभियांत्रिकी ११३ कृषि अभियांत्रिकी 
(००)(०७) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- | (००)(२१) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- 
प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) 
(केंद्र हिस्सा ६०%), (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४०%), (सर्वसाधारण) 
(२४०१ २५०४), 33 अर्थसहाय्य (२४०१ URE), 33 अर्थसहाय्य 


३. सदर निधीचे वितरण करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी व सहाय्यक 
संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्‍तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 

४. वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत - प्रति 
थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिचन) व पाणी व्यवस्थापनाच्या पुरक बाबी घटकाच्या मार्गदर्शक 
सूचना, संदर्भाधीन दि. २६ जूले, २०२१ च्या शासन निर्णयातील सूचना त्याचप्रमाणे केंद्र 
शासनाच्या संदर्भाधीन दि. १० मे, २०२१ च्या पत्रातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-२०२२/प्र.क्र.५२/१४-ओ 


५. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड महा-डीबीटी प्रणालीव्दारे करण्यात यावी व 
लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप आधार संलग्न बँक खात्यावर करण्याकरिता PFMS 
(सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली) चा वापर करण्यात यावा. 

६. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य 
शासनास पाठविण्यात यावी. 

७. सदर शासन वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.१४/१०/२०२१ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर 
परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२४१५०६३३६५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT C 
ANDGE 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


) मा.मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रायल, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
wes 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
संचाळक (सर्व), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपूर, 
११) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

१२) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई, 
) 
) 
) 


xn 


S 


won 


93) Fea लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, 
१४ सह सचिव / उप सचिव /अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय,मुंबई, 
१५) निवडनस्ती (१४-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


